उपसंचालक आरोग्य सेवा,औरंगाबाद यांच्या 
अधिपत्याखालील जिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र फुलंब्री येथील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाच्या 
१ अस्थायी पदास मुदतवाढ देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१७१/आरोग्य ३(ओ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०२ मे,२०१८. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७ /प्रक्र-१९२ /आरोग्य ३(आ), 
दि.१२.२.२०१८. 

२) सहसंचालक (प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ७अ/ 
टे-५/जिप/औरंगाबाद/फुलंब्री-प्राआकेंद्र/ अस्थाई पदे/चाळू ठेवणे/१८, दि.२३.४.२०१८. 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उपसंचालक आरोग्य सेवा,औरंगाबाद यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ जिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र फुलंब्री येथील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाच्या १ 
अस्थायी पदास दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ०१ अस्थायी पदास शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-३ 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ -सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
००१-(सात)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे 
(२२१० ०४१२) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१७१/आरोग्य ३(अ) 


प्रत, 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ १६ / 
आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०५०२११४०००३५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


११. 


Digitally signed by Rajendra 


' S i 
R च] e Nn d fa a ie Shamraoji 
, Kaurte, C=IN, S= 
Mah htra,0=G 
Shamraoj ४ cosa 
Health Department 


Ka U rte Re 8.05.02 12:22:04 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने),मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा,औरंगाबाद मंडळ,औरंगाबाद 

जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय,औरंगाबाद 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

१०. 


अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील फुलंब्री प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पदसंख्या । वेतनश्रेणी । ज्या शासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. | निर्णय, क्रमांक व पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनांक क्रमांक व दिनांक 
| शासन निर्णय क्र. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 7 9300-38600 | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 'मागणी क्रमांक आर-१ 

पीएचए/१९७३/ ग्रेड पे ४२०० शासन निर्णय क्र.अपदे २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

५९१९/ब. फ, २०१७/ प्र.क्र.१९२/ ०६- सार्वजनिक आरोग्य 

दि.२५.४.१९७३ आरोग्य-३अ, ००१- संचालन व प्रशासन 

दि.१२.२.२०१८ ००१ (सात) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु. इतका 
दर्जा वाढविणे 
(२२१० ०४१२) 
एकूण 1१ 


